इयत्ता 9 ली ते १२ वी पर्यंत शिकणा - या विद्यार्थ्यांसाठीच्या 
राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .१५२/ एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २१ जून, २०२२ 


वाचा १) शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २००१ / ५७७८३/ (२८९ १/ प्राशि -१, दि. २० ऑगस्ट, २००३. 

शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २०११ / प्र.क्र .२४९ / प्राशि -१, दि. ११ जुले, २०११. 

शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २०११ / प्र.क्र .२४९ / प्राशि -१, दि. १ ऑक्टोबर, २०१३. 

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/२०२१-२२/रागांविअसाअयो/ 
सुधारणा/२०४, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१. 

प्रस्तावना - 


) 
) 
) 
) 


विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई व सुरक्षा कवच 


देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यासाठी "राजीव गांधी 


विद्यार्थी सुरक्षा योजना" विमा कंपन्यामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २० ऑगस्ट, २००३ पासून 


राबविण्यात येत होती. यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांचे विम्याचे हप्ते एकत्रितरित्या शासनाकडून अदा करण्यात 
येत होते. 


२. विमा कंपन्या विविध कारणे सांगून विद्यार्थ्यांना भरपाई देण्याबद्दल टाळाटाळ करीत होत्या किंवा 


उशिर लावत होत्या. विद्यार्थ्यांचा अपघाताचे दावे ळवकर निकाळी oma नसल्याबाबत विमा 


कंपन्यामार्फत योजना बंद करून त्या ऐवजी " सानुग्रह अनुदान योजना " प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याचा 


निर्णय शासनाने संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.११ जुलै २०११ अन्वये घेतला. सदर योजना 


दि. २७/०८/२०१० ते दि. २६/०८/२०१२ पर्यंत राबविण्यात आली. 


३. प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमार्फत राबविण्यात आलेल्या ates 


योजनेची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी झाली असून मोठ्याप्रमाणावर विदयार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना 


दिलासा मिळालेला आहे . या योजनेची फलश्रुती लक्षात घेता ही योजना दि . २७ ऑगस्ट , २०१२ पासून 


नियमित स्वरुपात सुरु करण्यात आली आहे. सन २०१३ पासून वाढलेली महागाई व विद्यार्थ्यांचे अपघाताचे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .942/ एसडी-६ 


वेगवेगळे स्वरूप यानुषंगाने प्रस्तुत योजना सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. या सर्व 


बाबींचा विचार करून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय : 


१. शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २०११ / प्र.क्र.२४९ / TTT -9, दि.१ ऑक्टोबर, २०१३अन्वये 


राबविण्यात आलेल्या राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना " खालील सुधारणांसंह 


नियमित स्वरुपात राबविण्यात यावी. 


२. सदरची योजना इयत्ता१ली ते १२ वी पर्यंत शिकणा - या सर्व मुला / मुलींना लागू राहील. 


३. सदर योजनेमध्ये विद्यार्थ्याचा अपघात / जखमी झाल्यास अनुज्ञेय सानुग्रह अनुदान व त्यासाठी 


सादर करावयाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे राहतील. 


अ.क्र. अपघाताची बाब सानुग्रह अनुदानाची प्रस्तावासोबत ३ प्रतीत सादर 
रक्‍कम रूपये करावयाची कागदपत्रे 
; विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू रू.१,५०,०००/- ।१.प्रथम खबरी अहवाल 
२.स्थळ पंचनामा 
३.इन्क्वेस्ट पंचनामा 
४.सिव्हील सर्जन यांनी प्रति स्वाक्षरीत 
केलेले मयत विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत 
शवविच्छेदन अहवाल. किंवा 
मृत्यू दाखला (सिव्हील सर्जन यांनी 
प्रति स्वाक्षरीत केलेले) 

२ अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व रू.१,००,०००/-  अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे 
(२ अवयव /दोन डोळे किंवा १ अंतिम प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या 
अवयव व १ डोळा निकामी) प्रति स्वाक्षरीसह ( कायम अपंगत्वाचे 

प्रमाणपत्र) 

३ अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व रू.७५,०००/- अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे 
(१ अवयव किंवा १ डोळा कायम अंतिम प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या 
निकामी) प्रति स्वाक्षरीसह ( कायम अपंगत्वाचे 

प्रमाणपत्र) 

४ विद्यार्थ्यास अपघातामुळे शास्त्रक्रिया प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा  शास्त्रक्रियेबाबतचे हॉस्पिटलचे 
करावी लागल्यास खर्च किंवा जास्तीत प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या प्रति 

जास्त स्वाक्षरीसह 
रू.१,००,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .942/ एसडी-६ 


५ विद्यार्थी आजारी पडून, सर्पदंशाने रू.१,५०,०००/- सिव्हील सर्जन यांनी प्रति स्वाक्षरीत 


किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास केलेले मयत विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत 
शवविच्छेदन अहवाल. किंवा 
मृत्यू दाखला 
9 विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा हॉस्पिटलचे उपचारा बाबतचे प्रमाणपत्र 


जखमी झाल्यास ( क्रीडा स्पर्धेत खर्च किंवा जास्तीत सिव्हील सर्जन यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह 
खेळताना, शाळेतील जड वस्तू जास्त 

पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का, 'रू.१,००,०००/- 
वीज अंगावर पडून, ) 


४. विदयार्थ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी विदयार्थ्यांचे पालक व 


संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक / गट शिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक ) / शिक्षण 


निरिक्षक यांची राहील. 


५. या योजनेमध्ये खालील बाबींचा सामवेशञ राहणार नाही . 


१) आत्महत्येचा प्रयत्न करणे. 


२) आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करुन घेणे. 


3) गुन्हयाच्या उद्देशाने कायदयाचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात. 


४) अंमली पदस्थ्यांच्या अंमलाखाली असताना झालेला अपघात. 
५) नैसर्गिक मृत्यू 


६) मोटार शर्यतीतील अपघात 


६. या योजनेतंर्गतविद्यार्थ्याचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदानाची रक्‍कम पुढील 
प्राधान्य क्रमानुसार अदा करावीत. 


१) विद्यार्थ्याची आई. 


२) विद्यार्थ्याची आई हयात नसल्यास वडील. 


३) विदयार्थ्याची आई - वडील हयात नसल्यास १८ वर्षावरील भाऊ किंवा अविवाहीत बहीण किंवा 


पालक 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .942/ एसडी-६ 


७. या योजनेतील प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रत्येक जिल्हयात समिती गठित 


करण्यात येत आहे. 
१) जिल्हाधिकारी TEAR 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( जिल्हा परिषद )/ महापालिका उप आयुक्‍त :सदस्य 
३) पोलीस अधिक्षक / पोलीस उपायुक्‍त :सदस्य 
४) शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक )॥/प्रशासन अधिकारी (शिक्षण )/शिक्षण निरिक्षक :सदस्य 
५) जिल्हा आरोग्य अधिकारी / सिव्हील सर्जन /सक्षम वैद्यकीय अधिकारी :सदस्य 


६) शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / शिक्षण निरिक्षक ) /प्रशासन अधिकारी ( शिक्षण) :सदस्य सचिव 


८. वरिल समितीसमोर इयत्ता वळीते८वीव९वीते१२ वी मध्ये शिकणा - या मुला / मुलींकरिता 


प्रस्ताव सादर करण्याची जबांबदारी अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) व शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) 


यांची राहील. बृहन्मुंबई हहराकरीता संबंधित शिक्षण निरिक्षक यांनी प्रस्तावांची छाननी करुन समितीसमोर 


सादर करावेत, 


९. योजनेची कार्यपध्दती व संबंधितांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - 


१) पात्र विद्यार्थ्याच्या पालकांने सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव ३ प्रतीत ( विवरणपत्र - अ) संबंधित 


मुख्याध्यापकांमार्फत इयत्ता १ ली ते ८ वी व ९वी ते १२ वी पर्यंतच्या मुला / मुलींकरिता अनुक्रमे 


शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक ) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ), जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर 


करावे . मात्र , बृहन्मुंबई हाहराकरिता सदर प्रस्ताव संबंधित विभागाचे शिक्षण निरिक्षक ( पश्चिम / 


उत्तर / दक्षिण ) यांच्याकडे संबंधीत पालकाने दाखळ करावे . सदर अर्जाची छाननी 


शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक ) / शिक्षण " निरिक्षक यांनी करावी आणि जिल्हाधिकारी 


यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीपुढे निरिक्षक यांनी बैठकीच्यावेळी सादर करावी. 


२. सदर समितीची बैठक आवश्‍यकतेप्रमाणे तथापि, महिन्यातून किमान एकदा घेण्यात यावी . 


३. या योजने अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने सर्व बाबींचा विचार करून 


निर्णय घ्यावा. समितीने प्रस्ताव नाकारल्यास संबंधित पालकांना लेखी स्वरुपात कारणासह 


कळवावे . 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .942/ एसडी-६ 


४) समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची रक्‍कम संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक ) / 


शिक्षण निरिक्षक यांनी संबंधित संस्थेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत एकाच हफ्त्यात धनादेशाव्दारे 


लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये ७ दिवसात जमा करावे. 


५) या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 


अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक ) / शिक्षण निरिक्षक यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी ( DDO ) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६) या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीची सर्व जबाबदारी शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण 


संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) यांनी हया 


योजनेची योग्य ती प्रसिध्दी कराची, वेळोवेळी सर्व संबंधितांचा आढावा घ्यावा व दरमहिन्याळा 


शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करावा. 


१०. या योजनेखाली येणारा खर्च लेखाशिर्ष २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण ८० - सर्वसाधारण , ८०० इतर 


खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना ( ०६ ) ( ०२ ) राज्यातील विदयार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना 


( 22023908 ) ३१ सहायक अनुदाने, सागणी क्र. ई -२. या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षाच्या उपलब्ध 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


११. सदर आदेशा नियोजन विभागं अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९८ / १४७१ दि. 39/4/2022 तसेच वित्त 


विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५४६/व्यय -५, दि.०२/०६/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२११७२८३३१३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 
PRAVIN RAJARAM 


MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा . मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .942/ एसडी-६ 


.मा . उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

.मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव , (सर्व ) 

AT. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा . राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व ) 

७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

८. मा . मुख्यसचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक 

९. सचिव , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव , मंत्रालय , मुंबई 

११. सर्व आयुक्‍त , महानरगपालिका 

१२. संचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय , मंत्रालय , मुंबई 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी 

१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद 

१५. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१६. शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 

१७. शिक्षण संचालक ( प्रौढ शिक्षण ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद , पुणे. 

१९. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) पुणे 
२०. अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२१. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 
२२. आयुक्‍त , आदिवासी विकास , आदिवासी विकास भवन , आग्रा रोड , नाशिक 
२३. आयुक्त , कृषि संचालनालय , सेंट्रल इमारत , पुणे 

२४. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय , सेंट्रल इमारत, पुणे. 

२५. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 

२६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र ५८. मुंबई / नागपूर 

२९. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र मुंबई / नागूपर 

३०. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ ), जिल्हा परिषद 

३१. सर्व मुख्याधिकारी , नगरपालिका / नगरपरिषद 

३२. सर्व प्रशासन अधिकारी , नगरपरिषद / कटक मंडळे 

३३. शिक्षण निरिक्षक ( दक्षिण पश्चिम / उत्तर) बृहन्मुंबई 

३४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने 

३५. निवड नस्ती (एसडी-६) 


AN AD 


षु 


ae 


ae 


ae 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .942/ एसडी-६ 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .१५२/ एसडी-६ 
दिनांक : २१ जून, २०२२ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-अ 
दाव्यासाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना 
१) अर्जदाराचे नाव ( विद्यार्थ्यांचे आई/वडील/भाऊ/बहीण/पाळक) 


Wie eS eee ate te trae खर्य || cc eee ee eee eee 
तालका ahaa ett निल्हा ५-5. BS | ee 

शे विद्यार्थांची शोळी/ SY el elma ताता 

गाव eae Alden "णिल्हा ee 

3) विद्यार्थ्यास अपघात झाल्यास दिनांक ------------- , उपचार घेतलेल्या दवाखन्याचे नाव---------- 
i aA Baa ete A 6, | ५ | क्क वा क ता 
उपचारासाठी लागलेला खर्च------------------------ 


(एकापेक्षा अधिक दावाखन्यात उपचार घेतळे असल्यास क्रमवारी नुसार सर्व दवाखन्यांची नावे व 


कालावधी व वैद्यकिय प्रमाणपत्रे) 

४ दावा करीत असलेले कारण--------------------------- अवयव निकामी असल्यास अवयवाचे नाव- 
4) विद्यार्थ्यांवर झालेल्या arama ATg------------------------ उपचार घेतलेल्या दवाखन्याचे 

नावं a a म मि नाना न meee "दिनांक. ते सार र 
उपचारासाठी लागलेला खर्च------------------------ ) 

६) जखमी / अजारी विद्यार्थ्यांचे नाव------------------------ उपचार घेतलेल्या दवाखन्याचे नाव---- 
वड आह डस क कय OE es ee : विरळ eee es. SUIS 
लागलेला खर्च------------------------ ) 


७) दावा सिध्द करण्यासाठी खालीळपैकी कोणती कागदपत्रे जोडली आहे: 


अ.क्र. अपघाताची बाब सानुग्रह अनुदानाची प्रस्तावासोबत ३ प्रतीत सादर 
रक्‍कम रूपये करावयाची कागदपत्रे 
iz विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू रू.१,५०,०००/-  ।१.प्रथम खबरी अहवाल 
२.स्थळ पंचनामा 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र .942/ एसडी-६ 


३.इन्क्वेस्ट पंचनामा 


४.सिव्हील सर्जन यांनी प्रति स्वाक्षरीत 
केलेले मयत विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत 
शवविच्छेदन अहवाल.किंवा 

मृत्यू दाखला (सिव्हील सर्जन यांनी 
प्रति स्वाक्षरीत केलेले) 

2 आपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (२ H.9,00,000/-  अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे 
अवयव /दोन डोळे किंवा १ अवयव अंतिम प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या 
व१ डोळा निकामी) प्रति स्वाक्षरीसह ( कायम अपंगत्वाचे 

प्रमाणपत्र) 

३ अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (१ रू.७५,०००/- अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे 
अवयव किंवा १ डोळा कायम अंतिम प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या 
निकामी) प्रति स्वाक्षरीसह ( कायम अपंगत्वाचे 

प्रमाणपत्र) 

४ विद्यार्थ्यास अपघातामुळे शास्त्रक्रिया प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा शास्त्रक्रियेबाबतचे हॉस्पिटलचे 
करावी लागल्यास खर्च किंवा जास्तीत प्रमाणपत्र सिव्हील सर्जन यांच्या प्रति 

जास्त स्वाक्षरीसह 
रू.१,००,०००/- 

५ विद्यार्थी आजारी पडून, सर्पदंशाने रू.१,५०,०००/- ।हॉस्पिटलचे सिव्हील सर्जन यांनी प्रति 
किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास स्वाक्षरीत केलेले मयत विद्यार्थ्याच्या 

बाबतीत शावविच्छेदन अहवाल किंवा 
मृत्यू दाखला 

६ विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचा हॉस्पिटलचे उपचारा बाबतचे प्रमाणपत्र 


जखमी झाल्यास ( क्रीडा स्पर्धेत 


खर्च किंवा जास्तीत 


खेळताना, शाळेतील जड वस्तू 


जास्त 


पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का, 
वीज अंगावर पडून, ) 


रू.१,००,०००/- 


सिव्हील सर्जन यांच्या प्रति स्वाक्षरीसह 


अर्जदाराची सही 


मुख्याध्यापक / संस्थेचे प्राचार्य यांचे अभिप्राय व स्वाक्षरी आणि शिक्का:- 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


